स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
अंबरनाथ नगरपरिषद, जिल्हा ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ४.०९.२०१८ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगळे आरोग्य मिळावे या करिता या 
शहरामधील सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत “स्वच्छ भारत 
अभियान (नागरी) संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” च्या 
धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान PR)” ची 
अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 
“स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ३२ शहरांचे नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) 
देवून, निरी या संस्थेने सदर प्रकल्पांचे मुल्यांकन (Apprisal) केळे असून ते प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव प्राप्त 
झाले होते. त्यानुसार, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या ३२ शहरांच्या रुपये १७४.९५ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या रुपये १८.०४ कोटी किंमतीच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या या शासन निर्णया सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद एकूण रुपये १८.०४ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास पुढील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शा्तींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 


२. अंबरनाथ नगरपरिषदेचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे 
राहील: 
(रुपये कोटीत) 
प्रकल्पाची स्वच्छ भारत 'केंद्र शासनामार्फत | केद्र व राज्य शासनामार्फत| नागरी स्थानिक स्वराज्य 
मंजूर किंमत | अभियान (नागरी) अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुक्रमे ६०: ४० संस्थेचा सहभाग 
(डीपीआर । अंतर्गत अनुज्ञेय | (अनुज्ञेय प्रकल्प च्या प्रमाणात राज्य |(केंद्र व राज्य शासनामार्फत 
नुसार) किंमत  ।किंमतीच्या ३५%) | शासनामार्फत अनुज्ञेय य अनुदाना व्यतिरिक्त) 
अनुदान 
Ll 2 3 8 4 
७.५१६८ 
१८.०४ ३०.४१७० ६.३१४१ ४.२०९४ १४ व्या वित्त आयोगामधून- 
रू ७.५१६८ कोटी 
३. निधी वितरणाची कार्यपध्दती : 


३.१ केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य 
शासनाचा अनुज्ञेय हिऱ्याचा निधी हा दोन टप्यात (५० टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला 
जाईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त 
निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून 
ठेवणे अनिवार्य राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून 
त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात 
येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधितनागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत 
त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व 
राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी (उपरोक्त तक्त्यातील 
रकाना ५ नुसार) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने उभारून केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या 
प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक राहील. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत 
केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्व:हिऱ्याचा निधी उभारून, 
सदर एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर 
करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऊ्याच्या प्रथम 
हप्त्याचा निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर 
दुसऱया हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


३.२ 


३.३ 


२३.४ 


३.६ 


3.9 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 


४. अटीवरर्ती: 


४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा अंबरनाथ नगरपरिषद राहील. 

४.२ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ ,नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित 
कालावधीमध्ये करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.३ घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्प 
अहवालाची Bardia ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित 
आहेत. त्यामुळे शाहरात निर्माण होणाऱ्या १००% घनकचऱ्याचे निर्मीतीच्या जागीच विलगीकरण 
करून, तो कचरा वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्‍यक राहील. 


त्यानुसार अंबरनाथ नगरपरिषदेने डिसेंबर २०१८ पर्यंत META दररोज निर्माण होणाऱ्या 
घनकचऱ्यापैकी किमान ९०% घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून संकलीत करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.४ या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.५ या विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी 
करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.६ राज्यातील शाहरांमध्ये प्रक्रिया न करता साठविलेल्या घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्‍त पद्धतीने प्रक्रिया 
करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणारी बायो-मायनिंग (Bio-Mining) 
ही नाविण्यपूर्ण प्रक्रिया असल्याने या प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित 
करण्यासाठी झासन निर्णय दिनांक २७.१०.२०१७ व दिनांक १७.११.२०१७ अन्वये आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठित करण्यात आली होती. या 
समितीच्या शिफारसीनुसार काही निवडक शहरांमध्ये बायो-मायनिंग (Bio-Mining) प्रकल्प 
पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या पथदर्शी प्रकल्पात आलेले 
अनुभव विचारात घेवून आता अंबरनाथ नगरपरिषदेस त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
बायोमायनिंगची कामे करण्यास शासन पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन परवानगी 
देत आहे:- 

(१) संबंधित शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात 
TUM कामासाठीचे दर नमूद केले आहेत. सदर दर सुधारित करण्यात आले 
असून, त्यानुसार कोकण विभागाकरीताचा दर रू ४४७ /- प्रति घन मिटर असा आहे. 
त्यामुळे, या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील बायोमायनिंगच्या कामाचे दर सुधारित झाले 
असल्याने प्रथमत: त्यास महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाकडून सुधारित तांत्रिक मान्यता 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 


(२) बायोमायनिंग कामासाठीची प्रारूप निविदा राज्य अभियान संचालनालयाने तयार 
केळी असून संबंधित शहरांनी या प्रारूप निविदेचा मसुदा राज्य अभियान 
संचालनालयाकडून उपलब्ध करून घेवून त्यामध्ये आव्यक दुरूस्ती करून ती प्रसिध्द 
करण्यात यावी. प्रारूप निवेदेमध्ये बायोमायनिंग कामाचे देयक कंत्राटदाराला आदा 
करण्यासाठीचे टप्पे बायोमायनिंग नंतर पुर्नप्राप्त होणाऱ्या जागेशी निगडित ठेवण्यात 
आले आहेत यामध्ये संबंधित MEN कोणताही बदल करू नये. 

(३) सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये अंर्तभूत करण्यात आलेल्या बायो-मायनिंग कामाची 
व्याप्ती विचारात घेवून जूना कचरा साठविलेल्या जागेपैकी किमान ९०% जागा पुनर्प्राप्त 
करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

(४) बायोमायनिंग प्रक्रियेनंतर तेथे निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाची व उर्वरित कचऱ्याची 
योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्याची जाबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची/नियुक्‍त एजन्सीची राहील. 

(५) बायोमायनिंग नंतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था जर जुन्या भरावभूमीपैकी 
अंदाजित जमीन पुनर्प्राप्त करण्याबाबत अपयशी ठरल्यास संबंधित नागरी स्वराज्य संस्था 
व संबंधित अधिकारी /पदाधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात 
येईल. 

४.७ बायोमायनिंग प्रकल्प खर्च रूपये ३,७९,०२,००० कोटी हा अंबरनाथ नगरपरिषदेने स्वउत्पन्नातून 
करावा, स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत प्राप्त निधीतून करू नये. 

४.८ घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद उपकरणे/मशीन/यंत्रे 
इत्यादी ची खरेदी Government eMarketplace (GeM) पोर्टल वरूनच करणे बंधनकारक 
राहील. याशिवाय इतर पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केल्यास, ती आर्थिक अनियमितता 
समजून शासनामार्फत पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. 

४.९ सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील १० वर्षाची आव्यकता विचारात घेवून तयार 
HOA आहे. या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करताना सध्याची आवश्‍यकता 
विचारात घेवूनच आवश्‍यक खरेदी व बांधकामे करण्यात यावीत. 

४.१० प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके 
प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित 
कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

४.११ नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व 
दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यात यावा. 

५. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवाळाची अंमलबजावणी करताना पुढील प्रमाणे 
निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Outcome base) कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.:- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 


७ हरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी १००% विलगीकरण (at Source 
Segregation) करणे. 

७ विलगीकरण केलेल्या १००% कचऱ्याची विलगीकृत पध्दतीने वाहतूक करणे. 

«७ ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे अथवा त्यावर बायोमिथेनायझेशन पध्दतीने 
प्रकिया करणे. 

७ खत निर्मिती करण्यात येत असेल तर, ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची FCO 
मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास 
“हरित महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड मिळविणे. तसेच या सेंद्रिय खताची “हरित महासिटी कंपोस्ट” 
या नावाने विक्री करणे. 

© सुक्या कचर्‍याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर (Material Recovery Facility) दुय्यम 
विलगीकरण (Secondary Segregation) करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्या 
कचऱ्याचा पुनर्वापर करावा अथवा शक्‍य असल्यास त्याची विक्री करावी. 

«७ उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणाऱ्या उर्वरित कचऱ्याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे 
बंधनकारक राहील. 

«७ ठाहरातील SUT साईटवर साठविलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ८० ते ९०% जमीन 
पुनर्प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१२४३१०९४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Pandurang 1000१ कय 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 )0d785e 1 2fdc1 9db06 12f1 ffdf83e54efe7da2b1 bc63d18d 
Jadhav 


Jadhav se त्याही 
(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. अपप मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सि.बी.डी बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 
१२. मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद 
१३. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.२९१(१२)/नवि-३४ दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र) 
Sr. No. Description Amount (In Rs.) 
1 Collection & Transport 

[s a> Auto tipper for SWM processing site (2 no) 18,75,000 

[ice =] Handcarts for Street Sweeping (166 no) 15,93,600 

C backhoe loader at SWM processing site (2 nos) 24,13,214 
Sub Total 58,81,814 

2 Civil Structure at Processing Facility 

je ae | Civil Work for Windrow Platform 33,97,520 

[ise ay Civil work for monsoon shed 28,56,465 

c Civil work for manure/ Compost Storage Shed 16,77,558 

[oe = Civil work for segregation and tipping area shed 35,80, 164 

€ Civil work for bailing, shredding and storage of dry waste 24,64,411 

f Civil work for canteen 10,79,749 

it sees Civil Work for leachate management system 3,57,02,056 
Sub Total 5,07,57,923 

3 Site development 

शि Tree plantation at disposal site 1,62,068 

[bebe | Road Development at disposal site 1,95,29,619 

c Storm water drains at disposal site 36,43,490 

शिंक prefab structures 2,86,400 
Sub Total 2,36,21,577 

| 4 | Machinery cost 

शिंग Weight bridge 5, 71,525 

शिका Baling Unit 13,72,000 

ट MRE unit 4,18,68,000 

a त| Bio-methanation plant 4,52,20,000 

€ Shredding machine 10,03,000 
Sub Total 9,00,34,825 

5 Miscellaneous 

| oa * Cost for bio mining 3,79,02,226.6 

शिका PVC/FRP storage tanks (2 nos) 14,400 

c Safety Equipment’s for collection and transportation 51,676 

jt i Safety Equipment’s for processing 41,864 
Sub Total 3,80,10,166.6 

| 6 | Awareness and IEC (5% of Capital Cost) 1,00,00,000 

Total 18,04,04,079 


* टिप- उपरोक्त तक्त्यात नमूद ५ (a) मधील बायोमायनिंग प्रकल्पाकरीता रूपये 3,08,02,000/- हे अंबरनाथ 
नगरपरिषदेने स्वउत्पन्नातून करावा, स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत प्राप्त निधीतून करू नये अशी अट 
उच्चाधिकार समितीने मान्यतेत घातली आहे. सबब, सदर बाब मंजूर प्रकल्प अहवातून वगळण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


